जंगळ कामगार सहकारी संस्थेमार्फत कुप 
कामासाठी लागणाऱ्या कर्मचारी वृंदाची १५६ 
अस्थायी पदे सन २०२१-२२ मध्ये पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४७/फ-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा :- 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४७/फ-९, दि.०१.०४.२०२१ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१ 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०१/१९-२०/१०२, दिनांक ०२.०९.२०२१ 


Cc Aa A  -0 


शासन निर्णय :- 

मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्यातील जंगल कामगार सहकारी संस्थांमार्फत कुप कामासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या १५६ 
अस्थायी पदांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालु 
ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यातील जंगल 
कामगार सहकारी संस्थांमार्फत कुप कामासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या १५६ अस्थायी पदांना सन २०२१-२२ 
मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु,ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अश्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील VAT कामगार सहकारी संस्थांमार्फत कुप कामासाठी लागणाऱ्या 
कर्मचारी वृंदाच्या १५६ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि२८.०२.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास सोबत 
जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ 


शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४७/फ-९ 


सदर पदांवर होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक सी-७, २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), 
१०५-वन उत्पादने, (०२) (०३) वनकामगार सहकारी संस्थाकडून पर्यवेक्षण समुपयोजन, वेतन (२४०६ ०५५२ 
०१)" या लेखाश्ीर्षाखाली सन २०२१-२२ मध्ये मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. व मान्य होणाऱ्या 
अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेतच उपरोक्त पदांसाठी खर्च करावा. सदर कालावधी मध्ये त्यांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चीत करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार 
नाही. 


प्रस्तूत शासन Poe हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/ 
प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०९१७०१३२६६१९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, GAJENDRA Reigttyonrnonarracch 
PRAKASH ॥१॥///॥॥₹ ०८५०७५०१00 


(गर्जेद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), मुंबई. 

६. मुख्य वनसंरक्षक (संसाधन उपयोग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७. उपवनसंरक्षक (संसाधन उपयोग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नाशिक / नागपूर / औरंगाबाद / पुणे / ठाणे / अमरावती /यवतमाळ / 
धुळे / चंद्रपूर / गडचिरोली / कोल्हापूर वनवृत्त. 

९. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१०. वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तिय सुधारणा- १ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११. कार्यासन अधिकारी, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. कक्ष अधिकारी ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४७/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४७/फ-९, दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०२१ 
सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २२.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
[oe वनरक्षक Se 
२ | लेखापाल ६ 
डेपो आगार लिपिक षु 
४ | कार्यालय अधिक्षक PH 
षु लघुटंकलेखक PH 
g लिपिक ८ 
७ । rats 1१ | 
८ | पहारेकरी /चौकीदार १५ 
एकूण :- १५६ 
GAJENDRA - 
PRAKASH NARWANE Maes OU» REVENUE AND FOREST 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग. 


KKKKKKKKKKKKRKKKEKKKRKERKKEKRK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


